एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम - रजांबाबतचे धोरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : टिआरएन-०२१७/ प्र.क्र.१०/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०१३/प्र.क्र.८४/१३/ १२-अ, 
दि.२०.१.२०१४. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- -०२१७/ प्र.क्र.१० /सीपीटीपी 
दि. १३.११.२०१७ 
परिपत्रकः- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत नियुक्‍त होणाऱ्या गट “अ 
आणि गट “ब” संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित 
तरतूदिना अनुसरुन एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत दोन वर्षाचे प्रशिक्षण 
देण्यात येते. उक्त प्रशिक्षणादरम्यान परिवीक्षाधीन अधिका-यांना किरकोळ रजेव्यतिरिक्‍त कोणतीही 
रजा मंजूर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असूनही काही परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षणास रुजु 
होऊन पुढील राज्यसेवा / केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेची तयारी, इतर कारणास्तव प्रशिक्षणादरम्यान 
गैरहजर राहतात अथवा खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता या प्रशिक्षणाच्या टप्प्यादरम्यान विहीत पद्धती न 
अनुसरता परस्पर नियंत्रक अधिका-यांकडे रजेचा अर्ज सादर करून गैरहजर राहतात किंवा 
अनधिकृतरित्या दीर्घकालीन अनुपस्थित असतात, असे निदर्शनास आले आहे. राज्यसेवा परीक्षेद्वारे 
शिफारसप्राप्त उमेदवारांना राज्यसेवा / केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेची तयारी त्याचप्रमाणे वैद्यकीय 
कारणांसाठी प्रशिक्षणास रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ घेण्याचीही मुभा देण्यात आळी आहे. 
प्रशिक्षणादरम्यानही दोन टप्प्यात एक-एक आठवड्यांची सुट्टी देण्यात येते. तरीही परिविक्षाधीन 
उमेदवारांनी परिवीक्षाधीन कालावधीत दीर्घकालीन रजा घेणे वा अनधिकृतपणे गैरहजर राहण्याच्या 
बाबी उपस्थित होत आहेत. 


२. वर नमूद बाबी विचारात घेऊन सीपीटीपी अंतर्गत प्रशिक्षण घेणा-या प्रशिक्षणार्थ्यासाठी उपरोक्त 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे रजा धोरण निश्चित करण्यात आळे आहे. सदर धोरणामध्ये 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांर्गत प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणादरम्यान नैमित्तिक 
रजेव्यतिरीक्त कोणत्याही स्वरुपाची रजा अनुज्ञेय असणार नाही त्याच प्रमाणे परिवीक्षाधीन अधिका- 
यांना केवळ अपरिहार्य कारणांसाठीच प्रशिक्षण कालावधीत रजा मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात 
आली आहे. सदर झासन निर्णयाद्वारे परिवीक्षाधीन अधिका-यांनी रजेसाठी अर्ज सादर करण्याची 
पद्धती, रजा मंजूर करण्यासाठी सक्षम प्राधिका-यांनी अनुसरावयाची पद्धती याबासंदर्भात सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. परंतू सदर सूचनांचे पालन होत नसल्याची व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमामधील परिवीक्षाधीन अधिका-यांच्या रजा मंजूरीबाबत विहित कार्यपध्दती न अनुसरता परस्पर 
कार्यवाही होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. सदर बाब परिवीक्षाधीन अधिका-यांचे प्रशिक्षण, 
त्यांचा प्रशिक्षणादरम्यानचा लेखाजोखा, आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याची कार्यवाही यांवर विपरीत परिणाम करणारी ठरते. तसेच यामुळे प्रशिक्षणाचा हेतू साध्य होत 
नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टिआरएन-०२१७/ प्र.क्र.१०/सीपीटीपी 


३. उपरोक्त नमूद बाब विचारात घेऊन सीपीटीपी अंतर्गत प्रशिक्षण घेणा-या प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या रजा धोरणामधील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी रजेचा अर्ज सादर करताना 
त्याची प्रत सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावी. त्याचप्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांनी सीपीटीपीमधील 
परिवीक्षाधीन अधिका-यांच्या प्रशिक्षण कालावधीतील रजा मंजूर करताना केवळ अपरिहार्य 
कारणासाठीच रजा मंजूर करण्याची खबरदारी घ्यावी. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१८१४११४५४१०७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Leena Ashish Sankhe 


(लिना संखे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल / गृह / ग्राम विकास / वित्त /सहकार / 
राज्य उत्पादन शुल्क /परिवहन/ सामान्य प्रशासन / शालेय शिक्षण/उद्योग ऊर्जा व 
कामगार/कौशल्य विकास व उद्योजकता/ आदिवासी विकास ). 


Cc ww A OO 


५. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी Gan, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


६. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 
७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (“*पत्राद्वारे), 
८. सह सचिव/ उप सचिव (महसूल / गृह / ग्राम विकास / वित्त /सहकार/नगर विकास / राज्य 


उत्पादन शुल्क /परिवहन/ सामान्य प्रशासन / शालेय शिक्षण/उद्योग व ऊर्जा/कौशल्य विकास 


व उद्योजकता /आदिवासी विकास) 
९. सर्व जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१०.निवडनस्ती कार्यासन सीपीटीपी, सीपीटीपी-अ, सीपीटीपी-ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


